महाराष्ट्र विकास सेवा , गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांची दि .०१.०१.२०१८ ते 
39.92.2020 पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.६०/२०२१/आस्था-३, 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख : १४ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक क्रमांक:मविसे-१०२१/प्र.क्र.६०/२०२१/आस्था-३, दि.१२.११.२०२१. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक:मविसे-१०२०/२०२०/प्र.क्र.३३/आस्था-३ अ, दि.२७.०५.२०२१ 
३. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:मविसे-१०२०/२०२०/प्र.क्र.३३/आस्था-३ अ, दि.०१.१२.२०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक :- - 


महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मध्ये नियमित व कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन दिनांक 
१२.११.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यांत आली आहे . सदर ज्येष्ठतायादी ही 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब सहायक गट विकास अधिकारी संवर्गाच्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
दि.२७.०५.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतायादीच्या आधारे बनविण्यात आली आहे.महाराष्ट्र विकास सेवा गट- 
ब संवर्गाच्या जेष्ठतायादीमध्ये श्री .ए.यु.गुडधे, गट विकास अधिकारी यांचे नाव समाविष्ट नसल्यामुळे 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट विकास अधिकारी गट-अ संवर्गाच्या दि.१२.११.२०२१ रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या ज्येष्ठतायादीमध्ये देखील त्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. 
२. श्री.ए.यु.गुडधे, गट विकास अधिकारी यांना संदर्भाधिन क्र.३, शुध्दीपत्रकान्वये गट-ब सहायक 
गट विकास अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतायादीत ७१-अ हा ज्येष्ठता क्रमांक अनुज्ञेय करण्यात आलेला 
आहे. सदर शुध्दीपत्रकास अनुसरून व श्री. गुडधे यांनी दिनांक ०६.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये , 
दिनांक 92.99.2029 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा,गट अ या पदाच्या अंतिम 
सेवा जेष्ठता यादीमध्ये नाव समाविष्ट करणेबाबत केलेल्या विनंतीस अनुसरून त्यांना संदर्भाधिन क्र .१ 
अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सेवाजेष्ठता यादीमध्ये जेष्ठता क्रमाक ३७०-अ हा अनुज्ञेय ठरतो. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे -१०२१/प्र.क्र.६०/२०२१/आस्था-३ 


३. 


सबब महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या दि .०१.०१.२०१८ ते दि. 


३१.१२.२०२० पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची बाबतचे शासन शुद्धिपत्रक सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२१४१४५२५१९०२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


Cc ww A OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. 
VASANT 
GOPAL 
MANE 


. विभागीय आयुक्‍त (सवी, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL 
MANE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802 
a1f6a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB361708 
2F8FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97 
E81C85A31BBAAFF04C1 ADEA8A881 1D74F 
01DA4E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2021.12.14 17:38:34 +05'30" 


(डॉ.वसंत माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व), 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी), 


. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र,, जिल्हा परिषद (सर्व), 
. कार्यासन आस्था-३, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे -१०२१/प्र.क्र.६०/२०२१/आस्था-३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.६०/२०२१/आस्था-३ , दिनांक १४ डिसेंबर,२०२१ सोबतचे परिशिष्ट 
परिशिष्ट अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ ते ३१.१२. २०२० पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


तात्पुरत्या 

पदोन्नतीचा 

दिनांक 
२ ३ 


Pa A क क कल कप 


KKEKKKKKEKKEKKKKKKKKK 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


